तालुका क्रीडा अधिकारी, गट- ब मधील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक/ विनंती 
बदल्यांसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१०२०/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जुले, २०२० 


शासन आदेश - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या WHA मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद क्रीडा व युवक सेवा 
संचालयनालयाच्या आस्थापनेवरील तालुका क्रीडा अधिकारी,गट- ब या संगर्वातील अधिकाऱ्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 


[| २ ३ 1 ae 


| श्री सुहास व्हनमाने, तालुका HIS! तालुका Hist अधिकारी, | रिक्‍त पदावर बदलीने 
अधिकारी, इंदापूर, जिल्हा पुणे । कराड, जिल्हा सातारा 


2 श्री सुभाष ade, तालुका क्रोडा तालुका क्रोडा अधिकारी, | प्रशासकीय 


अधिकारी, आंबेगाव, जिल्हा पुणे । श्रीगोंदा, जिल्हा | कारणास्तव व 
अहमदनगर लोकहितार्थ, रिक्‍त 
पदावर बदलीने 


3 श्री आमसिध्द सोलनकर, तालुका | तालुका क्रीडा अधिकारी, | श्री नावंदे यांच्या 
क्रीडा अधिकारी, माळशिरस, | आंबेगाव, जिल्हा पुणे बदलीने रिक्त 
जिल्हा सोलापूर होणाऱ्या पदावर 
बदलीने 


२. आयुक्त, HIST व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची 
खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन Beal क्रमांकः संक्रीआ-१०२०/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन Aes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२९१८३४२८९१२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


ic 
2.5.4.20=81c03748ea9 1 bSca6eb762 11 6fadd8cfc070967b2826badc6b: 
0८81515097 ICode=4001 


RAMSING RAJPUT sane ms 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा. 
३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी. 
४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


५. संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
६. मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
७. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
८. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
९. कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३). 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


